सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ 
शाखा, मुंबई या कार्यालयाकरिता लघुटंकलेखक-१ आणि 
लिपिक- टंकलेखक-१३ अशा एकूण १४ रिक्त पदांच्या 
सेवा १ वर्षासाठी अथवा सदर पदे भरेपर्यंत जे अगोदर 
घडेल त्या कालावधीसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय: सवमू-१५२३/१०२७/प्र.क्र.१०१/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई: ४०००३२. 
दिनांक: ०५ एप्रिल, २०२४ 


वाचा:- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण २८१६/प्र.क्र१९१(भाग 
१)/१६/का.८, दि.१८ एप्रिल, २०२३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दि. २७ 
एप्रिळ, २०२२ 
३) सरकारी वकील,सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई यांचे 
पत्र जा.क्र./आस्था/४४३७(///), दि.३ ऑगस्ट,२०२३ व जा.क्र./आस्था/ 
१२३६(/५७),दि. २९ फेब्रुवारी,२०२४ 


प्रस्तावना:- 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, दि.१८ एप्रिल, २०२३ अन्वये कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखालील १३ 
सरकारी वकील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 
सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई या 
कार्यालयाकरिता विविध संवर्गातील ५३ नियमित पदे मंजूर असून गट ड संवर्गातील १७ पदांच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, 
मुंबई या कार्यालयाचे कामकाज मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याशी निगडित असून अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे 
न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सदर कार्यालयातील Rat 
पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आलेला होता. 
सदर प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने सदर कार्यालयातील 
लघुटंकलेखक-१ आणि लिपिक-टंकलेखक-१३ san एकूण १४ Rat पदांच्या सेवा १ वर्षासाठी अथवा सदर 
पदे भरेपर्यंत जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.९ 
जून २०१७ अन्वये गठित उपसमितीची चक्रीय पद्धतीने मान्यता प्राप्त झालेली आहे. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर उक्त 
१४ पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नर्णय:-- निर्णय:- 


उपसमितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई या 
कार्यालयातील लघुटंकलेखक-१ आणि लिपिक-टंकळलेखक-१३ अश्या एकूण १४ रिक्‍त पदांच्या सेवा १ वर्षासाठी 
अथवा सदर पदे भरेपर्यंत जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 
२. बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना वित्त विभागाच्या संदर्भ w.2 येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच, बाह्ययंत्रणेकडून सेवा उपलब्ध करुन घेताना 
प्रचलित कायदयाचा भंग होणार नाही याची काळजी कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सवमू-१५२३/१०२७/प्र.क्र.१०१/का.८ 


३. यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.जे-०१, लेखाश्रीर्ष २०१४, न्यायदान, ११४, विधि सल्लागार व समुपदेशी 
(००) (०१) विधि सल्लागार व समुपदेशी, (हहर अधिकारी) (दत्तमत) (अनिवार्य) १०-कंत्राटी सेवा (२०१४ ०२९९)” 
खाली खर्ची टाकून तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०६.२०१७ अन्वये गठित, अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन 
विभाग व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, यांच्या उपसमितीने चक्रीय पद्धतीने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. १७५/आ. पु. क.,दि. १५.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०४०५१६२८५०२११२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWATI LOHAR 


(स्वा.सु.लोहार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


by SWATILOHAR 


Di 
or VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 
॥338786710170 


2 


|C8AQDDBOFS2744A155BE1924D6AB3706E1DE7ES 
0४ 
Dat 


) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिवव वरिष्ठ fat warm, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) सहसचिव, कार्यासन-८, विधिव न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सरकारीककील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
६ आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
७ कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-२३), मंत्रालय, मुंबई. 
८) कक्ष अधिकारी, (आपुक/व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (कार्यासन-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


